शासन निर्णय क्रमांकः सीएळएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३ 


ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ पर्यंत राज्यातील विविध 
जिल्हयात अतिवृष्टीमुळे तसेच उद्भवलेल्या 
पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी बाधित 
शोतकऱ्यांना वाढीव दराने उर्वरित मदत वितरीत 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा : १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : सीएळएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म -३, 
दिनांक १३.०५.२०१५ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक :- सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२०३/ म-३ , 
दिनांक ०६.१०.२०२१ 
3) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक :- सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/ म-३, 
दिनांक २१.१०.२०२१ 
४) विभागीय आयुक्त, कोकण यांचे पत्र क्रमांक: - मशा/ने.आ./कार्या-६/पालघर/पि.नुक/ 
२०२१, दिनांक १८.१०.२०२१ 
५) विभागीय आयुक्त, नागपुर यांचे पत्र क्रमांक :-मशा-७(५)/नै.आ.व्य./कावि-५२३/२०२१, 
दिनांक २३.०९.२०२१ 
६) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांचे पत्र क्रमांक :- मशा/कार्या-२/टंचाई/२०२१/त-३, 
जा.क्र.२०८६५,दिनांक १२.१०.२०२१ 
७) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. :-२०२०/महसूल/ने.आ.,दिनांक १८.१०.२०२१ 
८) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : सीएळएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३, 
दि.२६ व २७.१०.२०२१ 
९) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : सीएळएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३, 
दि.२१.१२.२०२१ व दि.२८.१२.२०२१ चे शुध्दीपत्रक 
प्रस्तावना: 
ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तसेच राज्यात विविध जिल्हयात 
उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे सार्वजनिक मालमत्ता / शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
निधीच्या (SDRF) दराने मदत देण्यासाठी आवश्‍यक असलेले निधी मागणीचे प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्‍त 
यांच्याकडून मागविण्यात आले होते. दरम्यानच्या कालावधीत दि.१३.१०.२०२१ रोजीच्या झालेल्या मंत्रिमंडळ 
बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार जून ते ऑक्टोबर, २०२१ पर्यंत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी 
बाधित शेतकऱ्यांना संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये वाढीव दराने मदत देण्याबाबत आदेशा 
निर्गमित करण्यात आले आहेत. संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या दरानुसार 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३ 


ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ पर्यंत अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता बाधितांना विभागीय 
आयुक्‍त यांचेकडुन प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार संदर्भाधीन क्र. ८ व ९ येथील शासन निर्णयान्वये आवश्‍यक 
निधीपैकी साधारणत: ७५% निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता ऑगस्ट -सप्टेंबर, २०२१ मध्ये 
अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता उर्वरित निधी बाधित शेतकऱयांना वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शहोतीपिकांच्या नुकसानीसाठी 
संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या वाढीव दरानुसार बाधितांना मदत देण्याकरिता 
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निधीमधून उर्वरित रु.१०३५००.१४ लाख (अक्षरी रुपये एक 
हजार पसत्तीस कोटी चौदा हजार फक्त) इतका निधी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या सहपत्रात जिल्हा 
निहाय दर्शविल्याप्रमाणे विभागीय आयुक्त यांचेमार्फत संबधित जिल्हयांना वितरीत करण्यास शासनाची 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या सहपत्राप्रमाणे ळेखाशीर्षनिहाय निधी बीम्स प्रणालीवर विभागीय 
आयुक्त यांना कार्यासन म-११ यांनी तात्काळ वितरित करावा. 


३. वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील दिनांक २१.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मदतीचे 
वाढीव दर मंजूर करण्यात आले आहेत. त्या वाढीव दरापैकी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) 
संदर्भाधीन क्रमांक १ व ३ येथील शासन निर्णयातील दराने मदत प्रदान करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
निधीच्या लेखाशीर्षाखाली वितरित करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यात यावा आणि वाढीव मंजूर दर वजा 
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर यातील फरकाच्या मदतीची रक्‍कम राज्य शासनाच्या निधीमधुन वितरित 
करण्यात आलेला निधीतून भागविण्यात यावा. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच 
प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 

४. पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात यावेत. या शासन निर्णयान्वये संपूर्ण रक्‍कम 
बीम्स प्रणालीवर वितरित करण्यात येत असली तरी, लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर वित्तिय शिस्तीच्या 
दृष्टीकोनातून संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष गरजेनुसारच कोषागारातून रक्कम आहरित करून 
त्यानंतरच रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये ऑनलाईन पध्दतीने हस्तातंरित करण्याबाबत दक्षता 
घ्यावी. सदर निधी अनाव्यकरित्या कोषागारातून आहरित करून बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. 
या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करण्यात यावा. लाभार्थ्याना मदत 
वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात यावा. या सर्व सुचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची 
राहील. 


५. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या 
स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएळएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३ 


त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून 
उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या महालेखापाल तसेच शासनास सादर करण्याची जबाबदारी 
विभागीय आयुक्त यांची राहील. 

६. वरील प्रयोजनासाठी होणारा खर्च प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ - नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
अर्थसहाय, ०२ पुर चक्रीवादळे इत्यादी अंतर्गत सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली 
पुरवणीमागणीव्दारे उपलब्ध केलेल्या निधीमधून करण्यात यावा. 

७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : ०८/२०२२/व्यय-९, 
दिनांक २०.१.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०२१६१३१९४७७३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 
Date: 2022.02.17 13:17:35 +05'30' 


(संजय औ. धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन,मुंबई 
३. विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य, 

४. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई, 

६. विभागीय आयुक्त सर्व , 

७. जिल्हाधिकारी सर्व , 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 

१०. संचालक, लेखा व कोषागारे ,मुंबई 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी सर्व , 

१२. मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१३. मा. राज्यमंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

१४. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१५. कार्यासन अधिकारी (ब-१/म-११/म-३), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१६. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्राळय,मुंबई 

१७. निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३ 


शासन निर्णय क्र. सीएळएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३, दि.१६.०२.२०२२ चे सहपत्र 


आवश्‍यक मदत (रुपये लाखात) 
अ.क्र. जिल्हा 
शा.नि.दि.२६ व आ दातच शा.नि.दि.२६व या शासन 
२७.१०.२०२१ निर्णयान्वये 
SDRF TA | २७.१०.२०२१ आणि । निर्णयान्वये वितरीत वाढीव दराने 
आणि वितरीत 
मदत देण्यासाठी दि.२१.१२.२०२१ करावयाचा उर्वरित | मदत देण्यासाठी करावयाचा एकूण 
दि.२१.१२.२०२१ करावयाचा एकू 
आवश्यक अनुदान अन्वये वितरीत निधी AG अनुदान | ._न्वये 
(२२४५ २४५२) करण्यात आलेला लेखाशीर्ष (२२४५ २३०९) sity तवरित निधी (५9८) 
निधी २९५१७६३) करण्यात आलेला लेखाशीर्ष 
निधी (२२४५ २३०९) 
हिन २ ३ ee षु ६ a ८ ९ 
Lael पालघर २६५.५३ 988.94 ६६.३८ १२४.९६ ९३.७२ ३१.२४ ९७.६२ 
एकूण कोकण २६५.५३ १९९.१५ ६६.३८ १२४.९६ ९३.७२ ३१.२४ ९७.६२ 
२ | सोलापूर ६०१८.०२ ४५१३.५२ १५०४.५१ २०११.४० १५०८.५५ ५०२.८५ २००७.३६ 
एकूण पुणे ६०१८.०२ ४५१३.५२ १५०४.५१ २०११.४० 9402.44 ५०२.८५ २००७.३६ 
३ | नागपूर २०२.१५ १५१.६१ ५०.५४ ८२.२० ६१.६५ २०.५५ ७१.०९ 
४ | गडचिरोली १४.४४ १०.८३ ३.६१ ६.०० ४.५० १.५० ५.११ 
षु गोंदिया ११.७५ ८.८१ २.९४ १.३१ ०.९८ 0.33 3.20 
एकुण नागपुर २२८.३४ १७१.२६ ५७.०९ ८९.५१ ६७.१३ २२.३८ ७९.४७ 
द औरंगाबाद ३८४९३.३५ २८८७०.०१ ६८१४.५७ १७०४६.१५ १२७८४.६१ ३०७२.१६ ९८८६.७३ 
9 जालना ३९१०२.५७ २९३२६.९३ ६५६६.८१ १७५७४.७४ १३१८१.०६ २७६०.९३ ९३२७.७४ 
८ | परभणी २३१५१.०१ १७३६३.२६ ४६१३.०४ | १०८७४.३३ ८१५५.७५ २१६८.०१ ६७८१.०५ 
8 हिंगोली २०२५७.४६ १५१९३.१० 3983.38 ९४६८.४१ ७१०१.३१ १८२४.५८ ५६१७.९२ 
| 90 | नांदेड ३८९०६.५४ २९१७९.९१ 8438.49 १७८०९.०८ १३३५६.८१ 8934.98 १३६६९.७१ 
।_११_ | बीड ४६२२४.१७ ३४६६८.१३ १००१२.४८ २०७५८.५० १५५६८.८८ ४२१८.५६ १४२३१.०४ 
१२ लातुर ३०७१८.९६ २३०३९.२२ ६६५८.२२ १४१५५.७८ १०६१६.८४ ३०९१.४५ ९७४९.६७ 
१३ | उस्मानाबाद २१७३५.८२ १६३०१.८७ ४८८१.९९ ९९४६.४६ ७४५९.८५ २२२९.३२ ७१११.३१ 
एकुण औरंगाबाद २५८५८९.८८ १९३९४२.४१ ५२८७५.०२ | ११७६३३.४५ | ८८२२५.०९ | २३५००.१५ | ७६३७५.१७ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३ 


१४ । अमरावती ११४५३.१७ ८५८९.८८ २८६३.२९ ५३५६.०७ ४०१७.०४ १३३९.०२ ४२०२.३१ 
१५ | अकोला २५३.२५ १८९.९४ ६३.३१ 998.98 ८९.३५ २९.७९ ९३.१० | 
१६ | यवतमाळ १२०८५.४९ ९०६४.१२ ३०२१.३७ ५६७०.१८ ४२५२.६४ १४१७.५५ ४४३८.९२ 
१७ | बुलढाणा ९१२४.०७ ६८४३.०५ | 0.00 | ४२७६.२५ ३२०७.१९ | 0.00 | | | 
१८ | वाशिम २०८५.२९ १५६३.९७ ५२१.३२ ९८१.१७ ७३५.८८ २४५.२९ ७६६.६१ 
एकूण अमरावती ३५००१.२७ २६२५०.९५ ६४६९.३० १६४०२.८१ १२३०२.१० ३०३१.६४ ९५००.९४ 
१९ | नाशिक १४७२१.६४ ११०४१.२३ ३६८०.४१ ५२३८.९० ३९२९.१८ १०५३.७७ ४७३४.१८ 
२० धुळे २७१०.२७ २०३२.७० ६७७.५७ ११९०.२२ ८९२.६७ २९७.५६ ९७५.१३ 
२१ | नंदुरबार ६३६.७१ ४७७.५३ १५९.१८ १९९.२९ १४९.४७ ४९.८२ २०९.०० 
२२ । जळगाव २५७२९.४६ १९२९७.१० ६०४८७० ९०७३.०३ ६८०४.८५ १८९३.९२ ७९४२.६२ 
२३ «| अहमदनगर ४५३४.१० ३४००.५८ ११३३.५३ १७८०.५७ १३३५.४३ ४४५.१४ १५७८.६७ 
एकुण नाशिक ३३६१०.५४ ३६२४९.१४ ११६९९.३८ | १७४८२.०१ १३१११.५९ ३७४०.२१ | १५४३९.५९ 
एकुण राज्य ३३३७१३.५८ २६१३२६.४२ ७२६७१.६७ | १५३७४४.१४ | ११५३०८.१८ ३०८२८.४७ | १०३५००.१४ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


